RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , 


अंक १ ९ ( ३ ) ] 


गुरुवार , मे २७ , २०२१ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
राजशिष्टाचार शाखा , ३ रा मजला , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ मे २०२१ 

अधिसूचना 


गायकवाड 


क्र . डीआयपी . २०२१ / प्र.क्र . ५ ९ /३०.– “ महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री , माजी संसद सदस्य , 

, ज्येष्ठ नेते श्री . एकनाथ 
यांचे 

बुधवार , दिनांक २८ एप्रिल २०२१ रोजी मुंबई येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव 
पारित करून श्रद्धांजली अर्पण केली . 

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री , माजी संसद सदस्य , ज्येष्ठ नेते श्री . एकनाथ गायकवाड यांचे बुधवार , दिनांक २८ एप्रिल २०२१ 
रोजी मुंबई येथे निधन झाले . ज्येष्ठ नेते श्री . एकनाथ गायकवाड यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे . 
त्यांच्या निधनाने सर्वसामान्यांना सोबत घेऊन चालणारे लोकाभिमुख आणि विकासाची दृष्टी असणारे , राज्यातील समाजकारण 
राजकारणातील दोन पिढ्यांसाठीचे मार्गदर्शक असे नेतृत्व गमावले आहे . 

ज्येष्ठ नेते श्री . एकनाथ महादेव गायकवाड यांचा जन्म दिनांक १ जानेवारी १ ९ ४० रोजी सातारा जिल्ह्यातील बोरखळ येथे 
शेतकरी कुटुंबात झाला . मुंबईला कर्मभूमी मानलेल्या श्री . गायकवाड यांनी १ ९ ८५ , १ ९९ ० आणि १ ९९९ अशा तीन निवडणुकांतून 
धारावी विधानसभा मतदार संघाचे विधिमंडळात प्रतिनिधीत्व केले होते . त्यांनी १ ९९ ३ ते १ ९९ ५ या कालावधीत समाजकल्याण आणि 
कामगार कल्याण आणि त्यानंतर १ ९९९ ते २००४ या कालावधीत आरोग्य , वैद्यकीय शिक्षण , सामाजिक न्याय , कामगार , उच्च व तंत्र 
शिक्षण राज्यमंत्री म्हणून राज्याच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्रीपद भुषविले होते . 

त्यानंतर त्यांनी २००४ आणि २०० ९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधून संसद सदस्य म्हणून त्यांनी मुंबई दक्षिण - मध्य मतदार 
संघातून लोकसभेमध्ये प्रतिनिधीत्व केले होते . लोकसभेच्या विविध समित्यांवरही त्यांनी काम केले . 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या ज्येष्ठ नेते गायकवाड यांनी अभय शिक्षण केंद्र आणि रयत 
महासंघाचीही स्थापना करून सामाजिक कार्याची उभारणी केली आहे . 

पक्षीय राजकारणात एकनिष्ठतेचे उत्तम उदाहरणही ज्येष्ठ नेते श्री . गायकवाड यांनी घालून दिले आहे . त्यांनी मुंबई काँग्रेसचे 
अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे . त्यांनी राजकारण आणि समाजकारणाचा समतोल साधत , पुढच्या पिढीसाठीही मार्गदर्शक अशा 
कामाचा आदर्श घालून दिला आहे . 


( 3 ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मे २७ , २०२१ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४३ 


अशा उत्तम संघटक , अभ्यासू , मनमिळावू , उत्तम जनसंपर्क असणाऱ्या , प्रत्येकाच्या मताचा आदर करणाऱ्या , कार्यक्षम आणि 
जनमानसातील लोकप्रिय नेत्याचे बुधवार , दि .२८ एप्रिल २०२१ रोजी मुंबई येथे दुःखद निधन झाले आहे . ज्येष्ठ नेते श्री . एकनाथजी 
गायकवाड यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करत असून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे . त्यांच्या 
निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद गायकवाड कुटुंबीयांमध्ये येवो , अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 
शासनाचे 

मुख्य 

सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


